ज्ञापन :- 


म्याव aH 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- मोसाअ-१३२३/प्र.क्र.०७/का.०५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०२३ 


विषय :- सन २०२३-२४ अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी क्र. मागणी क्र. जे-५, मुख्यलेखाशीर्ष 
७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे, याखालील उपशीर्ष (२०२)(००)(०१) 
मोटारवाहन खरेदी अग्निमे (9६१० ०४८१) नविन मोटार सायकल खरेदी अग्निम वाटप. 


संदर्भ - १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः अग्रिम १०१३/प्र. क्र.१०/२०१३/ विनियम, 

दि. २० ऑगस्ट २०१४. 

२) विधि व न्याय विभाग, ज्ञापन क्रमांक. अनुदा -१८२२/प्र.क्र.३०/का.२३, 
दिनांक १७ एप्रिल २०२३ 

३) विधि व न्याय विभाग, ज्ञापन क्रमांक. मोसाअ -१३२३/प्र.क्र.०७/का.५, 
दिनांक ३० मे २०२३ व दि.१४ जुले, २०२३ 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अग्रिम-२०२२/प्र.क्र.३३/२०२२/विनियम, 

दि.९/११/२०२३ 


मागणी क्र. जे-५, मुख्यलेखाश्ीर्ष ७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज, याखालील उपशीर्ष २०२ 
मोटार वाहन खरेदीसाठी अग्रीम (दत्तमत) (202)(00)(09) मोटार वाहन खरेदी अग्निमे (अनिवार्य) (9६१० ०४८१) 
याकरिता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर रु.१,००,००,०००/-(अक्षरी रुपये एक कोटी फक्त) अनुदानातून 
संदर्भ क्र.३ मध्ये नमूद ज्ञापनान्वये अनुक्रमे रु.५,५०,०००/- आणि रु. २,००,०००/-असे एकूण रु.७,५०,०००/- इतके 
अनुदान प्रमाणित करण्यात आलेले आहे. या ज्ञापनान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “ब” मधील स्तंभ २ येथील 
नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांना मोटार वाहन खरेदी करण्यासाठी, स्तंभ ४ येथील नमूद नियंत्रक/मंजुरी अधिकारी 
यांना विवरणपत्र “अ” मधील स्तंभ ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रु. ७,११,०००/- (रुपये सात लक्ष अकरा हजार फक्त) 


इतका निधी खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रमाणित करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अटी व शर्ती :- 
१) हा निधी, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार, मुंबई वित्तिय नियम, १९५९ मधील नियम १३६,१३७ व १३९ 


च्या अधिन राहून, तसेच, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक :- अग्रिम १०१३/प्र.क्र.१०/२०१३/विनियम, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१४, तसेच, “शासन निर्णय क्रमांक अग्निम-२०२२/प्र.क्र. ३३/२०२२/विनियम, दि.०९ 
नोव्हेंबर, २०२३ मधील सूचना व विहित नियम/अटींच्या अधीन राहून, तसेच, सदर झासन निर्णयातील 


तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करून, वितरित करण्याची दक्षता मंजुरी/नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 


२) सर्व मंजुरी/नियंत्रक अधिकारी यांनी उपलेखाशीर्षनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन अर्थसंकल्पिय 
(BEAMS) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना करावे. सदर 
अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीद्वारे (BEAMS) त्या त्या महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात 
यावा. 


वितरण प्रणालीद्वारे 


शासन ज्ञापन क्रमांकः मोसाअ-१ ३२३/प्र.क्र.०७/का.०५ 


३) अर्जदार खरेदी करणार असलेल्या मोटार वाहनाची किंमत प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी असल्यास शिल्लक 
रक्‍कम तात्काळ शासनास परत करावा व तसे शासनास अवगत करण्यात यावे. 
४) अर्जदारास त्याच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या रकमेइतकेच अग्रिम मंजूर करावे. निर्देशिलेल्या 
अर्जदाराव्यतिरिक्‍त दुस-या कोणत्याही अर्जदारास हे अग्रिम देय होणार नाही. 

५) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी एखाद्या मंजुरी/नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेले 
असल्यास, अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास 
कळविण्यात यावा. तदनंतर त्या अनुषंगाने, संगणक प्रणाळीवर शासनाकडून आवश्‍यक ते बदल करण्यात 
आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित कार्यालयाने करावी. 

६) मोटार सायकल shy अधिकारी/कर्मचाऱ्यास त्यांच्या सेवा कालावधीत एकदाच देय राहील. 

७ प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित केलेली रक्‍कम त्वरीत 
शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. तसेच काही कारणास्तव सदर अग्रिम मंजूर करण्यात येत नसेल अथवा 
नाकारण्यात येत असेल तर तसे या विभागास झासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून १० दिवसाच्या आत 
कळविण्यात यावे. अन्यथा याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबधित मंजूरी/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 

८) प्रत्येक कार्यालयाने उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा महालेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा 
मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र 
रिकंसिलीएडान dies स्लिपसह प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे 
पाठविण्यात यावे. 

९) नविन मोटार सायकल खरेदी करण्यासाठी मंजूर करण्यात येणाऱ्या अग्निमाची वसूली व्याजासह ६० 
समान मासिक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. प्रथम ४८ मासिक हप्त्यांमध्ये मुद्दल व नंतर १२ मासिक हप्त्यांमध्ये 
व्याज वसूल करण्यात यावे. तर नवीन स्कुटर खरेदी करण्यासाठी मंजूर करण्यात येणाऱ्या अग्रीमाची वसुली 
व्याजासह ४८ समान मासिक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. प्रथम ३६ मासिक हतप्त्यांमध्ये मुद्दल व नंतर १२ मासिक 
हप्त्यांमध्ये व्याज वसूल करण्यात यावे. 

qo) अग्निम व्याजाचा दर - वित्त विभाग शा.नि. क्र. अग्रिम २०२२/प्र.क्र.३३/२०२२/विनियम, दि. 
०९/११/२०२३ अन्वये मोटार सायकल/स्कूटर/मोपेड करीता मंजूर करण्यात येणाऱ्या अग्निम प्रकरणी व्याजाची 
परिगणना वार्षिक ९% या दराने करावी. 

११) वाहनांचा विमा शासकीय विमा निधीकडे उतरविण्यात यावा व तो सतत चालू राहील याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

१२) अग्निमासाठी अर्ज करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांची शासनाच्या सेवेतील नियुक्‍ती संबंधित पदाच्या 
सेवाभरती नियमानुसार करण्यात झाली असावी आणि नियुक्‍तीनंतर कमीत कमी 3 वर्षांची सलग सेवा झालेली 
असावी. 

१३) अग्रिम मंजूर केलेल्या कार्यालयीन आदेशाच्या प्रतीसह अर्जदाराने अग्रिम त्याच कारणासाठी 
वापरल्याबाबतचे प्रमाणपत्र या विभागास त्वरेने पाठविण्यात यावे. तसेच खरेदीखत आणि गहाणखताच्या प्रती 
संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचेकडून प्राप्त करुन घेऊन मंजूरी प्राधिका-यांनी आपल्या कार्यालयाच्या 
अभिलेखामध्ये जतन कराव्यात. संबंधित अर्जदारास अग्रीम मंजूरीच्या वेळी याबाबत आवऱ्यक त्या सुचना 
देण्यात याव्यात, अन्यथा, सदर प्रकरणी शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अग्रीम-१०९५/ प्र.क्र.७०/ 
९५/विनियम, दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९५ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

१४) ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या मोटार सायकल अग्निमाबाबत त्यांच्या 
सेवापुस्तकात त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाच्या पृष्ठाची छांयाकिंत प्रत 
शासनास सादर करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः मोसाअ-१ ३२३/प्र.क्र.०७/का.०५ 


१५) हा खर्च "मागणी क्र.जे-५ मुख्यळेखाशीर्ष ७६१०-शासकीय कर्मचारी SAT कर्जे, याखालील उपशीर्ष 
(२०२) (00) (09) मोटार वाहने खरेदी अग्रनीमे (संकेतांक ७६१० ०४८१) यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
१६) मोटार वाहने खरेदी अग्रिमाची वसुली ७६१०-शासकीय कर्मचा-यांसाठी कर्जे इ., २०२-मोटार 
वाहनांच्या खरेदीसाठी आगाऊ रकमा (७६१० ५०२४) या जमाशीर्षाखाली जमा करावी व त्यावरील व्याज 
००४९ व्याजाच्या जमा रकमा Coo इतर जमा रकमा, (०१) (४५) (i) मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी आगाऊ 
रकमा (००४९ १७४७) या जमाशीर्षाखाली जमा करावी. 
१७) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ एप्रिल 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिला, उप विभाग-१ 
मधील अ.क्र.१२, मुंबई वित्तिय नियम-१९५९ Helles नियम क्र.१३६,१३७ व १३९ अन्वये प्रशासनिक 
विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व विधि परामर्शी तथा 
प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने प्रस्तुत शासन ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३१२०५१७१९२१४२१२ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
G | R | 5 H RAM L | N G oe by GIRISH RAMLING 


DN: CN = GIRISH RAMLING SAGANE, C = 
SAG AN E IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 

OF MAHARASHTRA, OU = LAW AND 

JUDICIARY DEPARTMENT 

Date: 2023.12.05 17:22:07 +05'30' 


(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र:- विवरणपत्र “अ” व “ब” 
प्रत, 


१ प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई 
३ प्रबंधक उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 
४ सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


५ सह सचिव (प्रशा), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६ प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र-१ मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र २, नागपूर 

८ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


९ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
qo प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यवतमाळ/ औरंगाबाद/ भंडारा 
११ जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ/ औरंगाबाद/ भंडारा 
१२ मुख्य महानगर दंडाधिकारी, एस्प्लनेड कोर्ट, मुंबई 
१३ सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर 
१४. वित्त विभाग, व्यय-५ / विनियम / अर्थसंकल्प ७, १० मंत्रालय, मुंबई. 
१५ कार्यासन अधिकारी, (कार्यासन -२३ /कार्यासन २४) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१६ निवडनस्ती (का.५) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Sheet1 


विवरणपत्र "अ" 


शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. मोसाअ १३२३/)/प्र.क्र.०७/का.पाच, दि. ०५ डिसेंबर २०२३ सोबतचे विवरणपत्र ( रक्‍कम रुपयात) 


code 
- १ ie 8 


2 नविन मोटर 
००११ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यवतमाळ sistas १०९००० 
सायकल 
नविन स्कूटर 
yeas नविन मोटर eee 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद सायकल 


नविन मोटर 
०००४१ | FRAT महानगर दंडाधिकारी,एस्प्लनेड, मुंबई १६५००० 
सायकल 
नविन स्कूटर 
०००४९ सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर ९९००० 


= (एकण रुपये सात लक्ष अका हजार me) | 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 
G | R | S H RAM L | N G DN: CN = GIRISH RAMLING SAGANE, C = IN 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = LAW AND JUDICIARY 
SAGAN E DEPARTMENT 


Date: 2023.12.07 11:41:46 +05'30' 
(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


Sheet1 


विवरणपत्र "ब" 
शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. मोसाअ १३२३ /प्र.क्र.०७/का.पाच, दि. ०५ डिसेंबर, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र, (रक्‍कम रुपयात) 
अर्जदाराचे नाव प्रयोजन प्रमाणित शरा 
मंजूरी करावयाचे 
मंजूरी अधिकारी 
अग्रीम (रूपये) 
1 ४ 4 & | 68 | 
श्री.प्रशांत द. देशकर कनिष्ठ लिपीक प्रमुख जिल्हा व सत्र UTA, यवतमाळ नविन मोटर 
सायकल १०९०००| नियमानुसार 
श्री. राहुल द. डांगे महानगर दंडाधिकारी |मुख्य महानगर दंडाधिकारी,एस्प्लनेड मुंबई नविन मोटर 
सायकल १६५०००| नियमानुसार 
श्रीमती अलका बु. तेलंग कक्ष अधिकारी सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर नविन स्कूटर नियमानुसार 
९९०००| नियमानुसार 
श्री.लक्ष्मीकांत के. सांगेवार, |वरिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद नविन मोटर 
सायकल १४२०००) नियमानुसार 
श्रीमती वाय.एस. किरपान |वरिष्ठ लिपीक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, भंडारा नविन स्कूटर ९८०००| नियमानुसार 
श्री. शैलेंद्र विठल दाभोळकर| वाहन चालक  ।प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई नविन स्कूटर ९८०००| नियमानुसार 
एकूण ७११००० 
(एकूण रूपये सात लक्ष अकरा हजार फक्त) 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 


GIRISH RAMLING SAGANE ON: GN GIRISH RAMLING SAGANE, C= IN, S = Maharastra, 


= GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT 
Date: 2023.12.07 11:42:05 +05'30' 


(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


